राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सन २०१८ मधील 
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-६ 
अंतर्गत सहायक गट विकास अधिकारी गट-ब 
यांना नियमित पदस्थापना देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेदा क्रमांकः मविसे-१ ०२२/प्र.क्र.३६/२०२२/आस्था-३अ(भाग-१) 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: १५ जून,२०२२. 


वाचा: 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन अधिसूचना क्रमांकः एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९ 
/कार्या.१२, दिनांक १४ जुलै,२०२१. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांकः टीआरएन-०१२२/प्र.क्र.१२/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी,२०२२. 
प्रस्तावना: 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीक्षा,२०१८ द्वारे निवड होऊन 
वनामती,नागपूर या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये दाखल झालेल्या महाराष्ट्र विकास सेवेतील सहायक गट 
विकास अधिकारी, गट-ब या पदावरील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांची सेवाजेष्ठता, एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम-६ अंतर्गत संदर्भीय क्र.२ येथील पत्रान्वये सामान्य प्रशासन विभागाने निश्चित केली 
आहे. त्या आधारे सदरील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना नियमित पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन आदेशा: 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदींनुसार 
पदस्थापना करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने, खालील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचे 
आदेश संदर्भीय क्र.१ येथील शासन अधिसूचनेतीळ तरतुदीनुसार महसुली विभाग वाटप करून त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर नियमित नियुक्ती देण्यात येत आहे. 


अ. । अधिकाऱ्याचे नाव अनुज्ञेय नियमित नियुक्‍ती दिलेले पद व ठिकाण | शोरा 
क्र महसुली विभाग 


१. | श्री.प्रफुल्ल प्रभाकर औरंगाबाद । सहायक गट विकास अधिकारी, पंचायत | रिक्‍तपदी 
लोखंडे, समिती-घनसावंगी, जि-जालना. 


२. सध्या कार्यरत असलेल्या ठिकाणच्या संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नियमित पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होणेकरिता तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व पदभार 
स्विकारल्याचा दिनांक शासनास कळवावा. विहित कालावधीत (पदग्रहण अवधी वगळता) 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा रजेवर गेल्यास अथवा नियुक्तीत 


शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.३६/२०२२/आस्था-३अ(भाग-१) 


बदल करून घेण्यासाठी अशासकीय व्यक्‍तींमार्फत शासनावर दबाव आणल्यास त्यांच्याविरुद्ध 
शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. तसेच जिल्हा संलग्नतेच्या टप्प्यावर अपूर्ण 
राहिलेल्या प्रशिक्षणापैकी उर्वरित प्रशिक्षण हे उमेदवार वाटप करण्यात आलेल्या महसुली विभागातील 
ज्या जिल्ह्यात रुजू होतील त्या जिल्ह्यामध्ये पूर्ण करून घेण्यात यावे. 
३. संबंधित अधिकारी हे विहित कालावधीत नियुक्तीच्या पदावर रुजू न झाल्यास संबंधित मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्‍तांमार्फत शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव शासनास 
सादर करावा. 
४. सदर अधिकाऱ्यांचे माहे जून,२०२२ पासूनचे वेतन नियमित नियुक्‍ती दिलेल्या जिल्हा 
परिषदा/पंचायत समित्या/सबंधित नियुक्‍ती कार्यालयाने अदा करावे. 

सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१५१२५३५७८८२० असा आहे. हा ATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY RAJARAM PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 
tra, 


डॉन J 
2.5.4.20=9300c64809bdf96f4ab55761f66aele 
ae5d7703062b0e368c4366203d8b9ac9f, 
pseudonym=6C6A617E06F1CEEBBSDED3DC 


lo 
D864C5C838455063, 


erialNumber=65AFD54F6450AB9DA3327C36 


si 
1BFC1F5F92E629B78ED9A49381D3C9751F71 
254A, cn=SANJAY RAJARAM PAWAR 
Date: 2022.06.15 15:24:33 +05'30' 


(संजय पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- १. मा. मंत्री ( ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 
३. अपर मुख्य सचिव (ग्राम विकास विभाग), ग्राम विकास विभाग,बांधकाम भवन, मुंबई. 
४. विभागीय आयुक्‍त,औरंगाबाद. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना/परभणी. 
६. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना/परभणी. 
७. महालेखापाल 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
८. संबंधित अधिकारी (द्वारा संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद) 
९. निवड नस्ती-आस्था ३अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


